एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत 
अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात 
रुपांतर करणेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ- महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१६ /प्र.क्र.९७ (भाग-२)/का.०६, 
दिनांक १५.०३.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखालळी seat 


अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी “स्मार्ट अंगणवाडी किट” उपलब्ध करून 
देण्यात येते. त्यानुसार सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दिनांक १५.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रति संच 
रु.१,५६,२२०.२०/- प्रमाणे एकूण १२८० किट रु.१९,९९,६१,८५६/- एवढ्या रकमेचे संच खरेदी करण्यास 
परवानगी दिलेल्या व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पुरवठा झालेल्या स्मार्ट अंगणवाडी किटची देयके अदा 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “set 
अंगणवाडी योजना” या राज्य योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
खरेदीस मान्यता दिलेल्या व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पुरवठा झालेल्या “स्मार्ट अंगणवाडी किट*ची 
देयके अदा करण्यासाठी सन २०२१-२२ या अर्थसंकल्पिय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३६ पोषण आहार, 
१०१- विशेष आहार कार्यक्रम, (१३) आदर्श अंगणवाडी प्रकल्प, (१३)(०१) आदर्श अंगणवाडी योजना (कार्यक्रम) 
(२२३६ २१२८) या लेखाशिर्षांतर्गत 39 - सहायक अनुदाने या उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु.७८.०० कोटी (अक्षरी रुपये अड्ड्याहत्तर कोटी फ़क्त) निधीपैकी रु. २०.०० कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी 
फ़क्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०९/ व्यय-६, दिनांक २७.०९.२०२१ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१८१७५७४३८९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१६९/का.६ 


मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३) 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

६) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद 

) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती -का-६. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve eC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


